कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत मंजुर ९४०५ 
अस्थायी पदांना दि. ०१/०९/२०२३ ते 
दि.२९/०२/२०२४ या कालावधीसाठी 
मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०२३/१४४/प्र.क्र.७५/ कु.क. 
१० वा मजला, बी विंग, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, लो.टि. मार्ग, मुंबई- Yoo 009 
दिनांक : ०३ ऑक्टोबर, २०२३ 


वाचा - 

१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी -२०२३/१४४/प्र.क्र.७५/कुक, 
दि : ३१/०३/२०२३ 

२) अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे यांचे पत्र क्रमांकः 
राकुकका/आस्था-२क/न.क्र.७७/ मुदतवाढ/ ९४०५ पदे/३९११७/२०२३, दि.१०/०८/२०२३ 

३) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, दि.३१/०८/२०२३. 

४) वित्त विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, 
दि.०६/०९/२०२३. 


प्रस्तावना - 


कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत विविध योजनांतर्गत कार्यरत असलेल्या ९४०५ अस्थायी पदांना 


संदर्भ क्र. १ अन्वये दि. ०१/०३/२०२३ ते दि. ३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत कार्यरत ९४०५ अस्थायी पदांना पुढील मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव 


अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे यांनी संदर्भ क्र.२ अन्वये 


शासनास सादर केला आहे. अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत वित्त विभागाने संदर्भ क्र.३ च्या 


ara निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्राधिकार दिले आहेत. तसेच संदर्भ क्र. ४ येथील 


शुध्दीपत्रकान्वये मुदतवाढ दिनांकामध्ये दि. ०१/०९/२०२३ ते दि. २९/०२/२०२४ अशी सुधारणा 


करण्यात आली आहे. त्यानुसार वरील अस्थायी पदांना ०१/०९/२०२३ ते दि. २९/०२/२०२४ या 


कालावधीसाठी पुढील मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासन स्तरावर विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०२३/१४४/प्र.क्र.७५/ कु.क. 


शासन निर्णय- 


कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत विविध योजनांच्या अंमळबजावणीकरीता मंजूर असलेल्या 


९४०५ अस्थायी पदांना वित्त विभागाच्या दि. 39/02/2023 च्या शासन निर्णयान्वये तसेच दि. 


०६/०९/२०२३ शुध्दीपत्रकास अनुसरुन दि.०१/०९/२०२३ ते दि. २९/०२/२०२४ पर्यंत पुढे चालू 


ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षाकरीता 


सदर अस्थायी पदांच्या वेतनावरील खर्च विभागाच्या अर्थसंकल्पात २२११-कुटुंब कल्याण या मुख्य 


लेखाशिर्षाखाली मंजूर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


२. कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत मंजूर असलेल्या अस्थायी पदांचा लेखाशिर्षनिहाय तपशिल 


खालील प्रमाणे आहे :- 
विवरण पत्र- अ 
अ.क्र योजनेचे नांव एकूण मंजूर 
अस्थायी पदांची 

संख्या 

ae 2 3 

| 4 | राज्य कुटुंब कल्याण केंद्र (२२११ 0034) ४५ 

२ जिल्हा कुटुंब कल्याण केंद्र (२२११ ००५१) ११९ 

3 प्रादेशिक कुटुंब कल्याण केद्र (2299 0902) २५ 

४ TERS आरोग्य कर्मचारी योजना (२२११ ०१३१) ५० 

५ वैद्यकोय कुटुंब नियोजन शिक्षण (२२११ ०१२२) ०३ 

६ ए.एन.एम.प्रशिक्षण केद्र (२२११ 0999) ३३६ 
७ ग्रामीण कुटुंब कल्याण केंद्र (२२११ ०१४९) ८६८८ 

८ शासकीय नागरी कुटुंब कल्याण केंद्र(२२११ ०१७६) १३९ 
एकृण ९४०५ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०२३/१४४/प्र.क्र.७५/ कु.क. 
३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 


दि.३१/०८/२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक क्र. २०२३०९२७१७२४१८०९१७ 


असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ANIL MAHADEV KUMERIYE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=7de2c699c260e8b545f2736f6acef82 
da11a2da0a65565e5bcb99995bc1 1 2fe6, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


KUMERIYE 222 
(अनिल कुमेरिये) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखापरीक्षा/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर 
अधिदान व लेखा कोषागार, मुंबई 
आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचालक (9), आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
५. संचालक (२), आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे. 
६. अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण, पुणे (५ प्रती) 
७. अधिदान व लेखा कोषागार, मुंबई. 
८. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 
९. सचिव, आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, केंद्र शासन, निर्माण भवन, नवी दिल्ली . 
१०.विभागीय संचालक, कुक, ८५/२, पर्वती पहिला माळा, दर्पण बिडींग सहकार नगर, पुणे. 
११.आयुक्‍त, महानगरपालिका (सर्वी 
१२.सह संचालक (अर्थ व प्रशासन) आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
१३.उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ (सवी 
१४.उप संचाळक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे 
१५. जिल्हा area चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय (सवी 
१६. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
qo. वैद्यकीय अधिकारी, केंद्रीय रुग्णालय, उल्हासनगर, जिल्हा ठाणे 
१८. प्राचार्य, नागपूर कॉलेज ऑफ होमिओपॅथी व बायोकेमिस्ट्री, ५४३, आझमशाह लेआऊट, ग्रेट 
नाग रोड, नागपूर ४४० ००९. 


Cc AD A -0 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०२३/१४४/प्र.क्र.७५/ कु.क. 
१९. वेद्यकोय अधिक्षक, सामान्य आरोग्य, शुश्रुषा विद्यालय परिचर्या शाळा, नागपूर 
२०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
२१. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई 
२२.नियोजन विभाग (का-१४१२), मंत्रालय, मुंबई 
२३.सार्वजनिक आरोग्य विभाग (आस्थापना) मंत्रालय, मुंबई. 
२४.निवडनस्ती /कु.क. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


